बाल संगोपन योजना- 

सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीचे 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८, 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जून, २०१८. 


संदर्भः १. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं/२०१८ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 


२. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बालसं-२०११/प्र.क्र.३१३/का-८, दि. ९.१०.२०१३. 


३. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०१५/प्र.क्र. ३३१/का-८, दि. ३.१.२०१६. 


प्रस्तावना : 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०२.०४.२०१७ च्या परिपत्रकानुसार, सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक 
वर्षाच्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील 
खर्चासाठीचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध 
करण्यात आला आहे. 
२. अनाथ, निराधार, निराश्रित अज्ञा बालकांचे संस्थाबाह्य, कौटुंबिक वातावरणात संगोपन होणेच्या 
-बाल संगोपन योजना* राबविण्यात येते. सदर योजनेसाठी सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षात 
रू. १५००.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली असून वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार 
रू. १०५०.०० लक्ष इतका निधी आर्थिक वर्षाच्या प्रथम नऊमाहीकरिता वितरणास उपलब्ध होत आहे.त्यापैकी 
रू. ५२५.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


व. आता या शासन निर्णयान्वये -बाळ संगोपन योजनेन्साठी सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीपैकी खालील लेखाशिषांतर्गत तरतूदी वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र योजना व लेखाशिर्ष व उद्दिष्ट्य सन २०१८-१९ वितरित करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित असलेली तरतूद 
तरतूद(रू. लक्ष) (रू. लक्ष) 

| मागणी क्रमांक एक्स ०१- 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२,बाल कल्याण, 

(१५) बाल संगोपन योजना 

(संगोपन व काळजी) 

(१५) (09) बाल संगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी 

संस्थांना सहायक अनुदान (2234 8९०६) 


(कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १५००.०० ५२५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८ 


२. सदर निधी वितरणाकरिता आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
विहीत मुदतीत सादर करणेची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांची राहील. 
३. याझासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतूदींपेक्षा त्या-त्या शीर्षाखाली अधिकचा खर्च 
होणार नाही याची काळजी नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. या रकमा खर्च करताना बाल संगोपन योजनेचे 
संदर्भाधीन शासन निर्णय , राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली व या विभागाच्या तसेच वित्त 
विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकातील सर्व अटी 
/शरर्तीचे पालन करण्यात यावे. 
४. वित्त विभाग परिपत्रक दि. २.४.२०१८ च्या परिपत्रकासह जोडण्यात आलेल्या परिशिष्टातील तपासणी 
सूची मध्ये नमुद प्रत्येक अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याने प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांतर्गत 
सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०६२२१३३९५२८९३० असा आहे. सदरचा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ळू DN: 
Smita Dattatray ~- 
pos 00032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=3fa46cf1e9285 18ffc98619187a1ef6 
N IVa t ka | de2dd57c16934e9cb6672cc02aa258b08, 
cn=Smita Dattatray Nivatkar 
Date: 2018.06.22 13:39:04 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 
मा.मंत्री (मव बा वि/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
१०) प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२) आयुक्‍त , महिला व बाळ विकास SYA, ART. पुणे. 
१३) उप आयुकत (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 


AD 


Cc ww 


८४) 


ळ Co 
na na ~ ja CS ~~ ~~ ~— ष्य“ 


wena 


१४) कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१५) महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
१६) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८ 


१७) CASH, SA व कोषागरे संचाळलनालय,म.रा.मुंबई 

१८) संचाळक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 

१९) सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
२०) उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

29) वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७, नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय,मुंबई -३२, 
२२) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

२३) सर्व कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

२४ निवड नस्ती का-८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


